गोंदिया विमानतळाच्या विकासासाठी 
भूसंपादन व त्यापोटी होणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मविवि २०२२/प्र.क्र.२१२/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. २२ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा : 
१.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. ए.आय.आय.-२०१२/प्र.क्र.३५३/२८-अ, 


दि.२० ऑक्टोबर, २०२० 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मविवि २०२२/प्र.क्र. २१२/२८-अ, 

दि. ०१.०९.२०२२ 

३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकी संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र 

क्र.मविविकं-२०२१/प्र.क्र.०१/भूसं/पुनर्व/३९५/दि. १९ जून, २०२३. 

४. Tah प्रदत्त समितीच्या दि. 20.90.2023 रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 

गोंदिया विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित असून केंद्र शासनाच्या 
Regional Connectivity Scheme अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात गोंदिया विमानतळाचा समावेश करण्यात 
आला आहे. गोंदिया विमानतळाच्या धावपट्टीमधून खातीया-बिरसी-कामठा राज्य महामार्ग व कामठा 
परसवाडा प्रमुख जिल्हा मार्ग जात असल्याने सदर दोन्ही रस्त्यांचे वळतीकरण (Diversion) करणे 
आवश्यक आहे. उपरोक्त रस्त्यांच्या वळतीकरणासाठी आवश्यक जमीन संपादन करण्यासाठी 
दि.०१.०९.२०२२ च्या शासन निर्णय अन्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांना संपादक 
मंडळ म्हणून नेमण्यात आले आहे आणि सदर आवश्यक जमीन संपादनासाठी जिल्हाधिकारी, गोंदिया 
यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 

गोंदिया विमानतळाच्या विकासासाठी विमानतळाच्या धावपट्टीमधून जाणाऱ्या खातीया-बिरसी 

कामठा राज्य महामार्ग व कामठा परसवाडा प्रमुख जिल्हा मार्ग यांच्या वळतीकरणासाठी महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीने दि. १९.०६.२०२३ च्या पत्रान्वये गोंदिया जिल्ह्यातील खालीलप्रमाणे जमीन 
संपादित करणे आवश्यक असल्याचे कळविले आहे. 


अ.क्र. | गावाचे नाव भूसंपादित क्षेत्र (हे.आर मध्ये) 
A) कामठा-परसवाडा- ( Steet AMT ) 
a= =| झिलमीली ०.८.०६ 
एकूण (A) ०.८.०६ 
B) खातीया-बिरसी-कामठा (राज्य महामार्ग ) 
कामठा ०.२१८५ 
खातीया १.७३०९ 
बिरसी ५.५३०० 
एकूण(5) ७.४७९४ 
एकूण भूसंपादन (A+ B) १५.५३.९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि २०२२/प्र.क्र.२१२/२८-अ 


उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे १५.५३.९४ हे. आर. चौ.मी. जमीन संपादीत करण्यासाठी 
व त्यापोटी येणाऱ्या रु.१९,१८,५५,७६८/- इतक्या खर्चात प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणे तसेच 
आस्थापना खर्चाकरिता रु. ७६,७४,२३०/- असा एकुण रू.१९,९५,२९,९९८/-इतका निधी महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या उक्त प्रस्तावास मुख्य सचिव महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२०.१०.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आली असून त्याबाबत खालीलप्रमाणे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला 


आहे. 


शासन निर्णय : 

गोंदिया विमानतळाच्या विकासासंदर्भात व त्याअनुषंगिक बाबीस खालीलप्रमाणे मान्यता 

देण्यात येत आहे. 

१. गोंदिया विमानतळाच्या विस्तारीकरणांतर्गत कामठा- परसवाडा (जिल्हा मार्ग) या रस्त्याच्या 
वळतीकरणासाठी ०८.०६.०० हे.आर.चौ.मी. आणि खातीया-बिरसी-कामठा (राज्य 
महामार्ग) या रस्त्याच्या वळतीकरणासाठी ७.४७.९४ हे.आर.चौ.मी. असे एकूण १५.५३.९४ 
हे.आर.चौ.मी. खाजगी क्षेत्र संपादीत करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. गोंदिया विमानतळासाठी १५.५३.९४ हे. आर. चौ.मी. इतकी जमीन संपादनासाठी येणारा 
रु.१९,१८,५५,७६८/- इतका खर्च आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. मुंबई 
यांचा रू. ७६,७४,२३० /- इतका आस्थापना खर्च असा एकूण रू. १९,९५,२९,९९८/ SARA 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. गोंदिया विमानतळाच्या प्रस्तावित भूसंपादन करावयाच्या जमिनीमधील मौ. बिरसी येथील 
३.७१ हे.आर, मौ. खातिया येथील १.२०३१ हे.आर आणि मौ. कामठा येथील ०.५६ हे. आर 
अशी एकुण ५.४७.३१ हे. आर चौ.मी. शासकीय जमिन महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस विनामुल्य हस्तांतरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. खातीया-बिरसी-कामठा राज्य महामार्गामधील मौ. कामठा येथील ०.९३ हे. आर इतक्या 
वन जमीनीच्या क्षेत्राचे निर्वणीकरण करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या बाबतचा होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४)” या लेखाशिर्षातील 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाखाळी संबंधित आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा, व त्याच Sears खर्ची टाकण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक विमानचालन 
संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि २०२२/प्र.क्र.२१२/२८-अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३११२२१७२९२१७४०७ असा आहे. हे आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJASHREE S HIRLEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a2696592d5d84825b5aed6905fd0b9e9dd2c67 26ebSebc44e 
'8c6af282fc9b0d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


7i 
serialNumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F173D8083DB 
D47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE S HIRLEKAR 

Date: 2023.11.24 14:08:52 +05'30° 


(राजश्री हिर्लेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य याचे स्वीय सहायक, 

२. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव, (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११. प्रधान सचिव(उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी दिल्ली. 

१३.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया. 

१४.संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 

१५. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या, मुंबई. 
१६.विभागीय कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प.क्षे.), मुंबई. 
१७.महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८.उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
१९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


